राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही 
अद्यावतीकरण करण्याच्या तद्रुषंगिक 
कार्यक्रमासाठी आकस्मिकता निधीतून 
रक्‍कम मंजूर करण्याबाबत..... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-०९१५/प्र.क्र.७०७/विदेशी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: १८ नोव्हेंबर, २०१५ 


वाचा : शासन निर्णय क्रमांक - एमआयएस-०८१५/प्र.क्र.६४७/विदेशी-१, दिनांक १५ ऑक्टोंबर, २०१५ 


प्रस्तावना : 


राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (National Population Register) अद्ययावत करणे आणि त्यामध्ये 


आधारकार्ड क्रमांक यासारखी सुधारित माहिती भरण्याचा कार्यक्रम संपूर्ण देशभरात विहित कालमर्यादेत 
राबविण्यात येत आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावत करण्याचा तसेच ज्या व्यक्‍ती विशोष करुन 
स्थानिक निबंधकाच्या अधिकार क्षेत्रात राहात आहेत अशा सर्व व्यक्तींच्या संबधातीळ माहिती गोळा 


करण्याकरिता देशभरात घरोघरी जाऊन प्रगणना करण्याचे क्षेत्रिय काम हाती घेण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने 


दिनांक २५ जून, २०१५ रोजी अधिसूचित केला असून ही अधिसूचना पुन:प्रसिध्द करण्याच्या सूचना दिलेल्या 


आहेत. त्यानुसार शासनाचे मान्यतेने केंद्र शासनाची अधिसूचना दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ रोजी पुन्हा प्रसिध्द 


करण्यात आली असून सदर कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात येण्यासंदर्भातील कालावधी निश्चित करणारी 


राज्याची अधिसूचना दिनांक २६ ऑगस्ट, 2094 रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिध्द करण्यात आली 
आहे. 


राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावत करण्याचा कार्यक्रम विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावयाचा 


असून यासंबंधात केंद्र शासनाकडून “कृती कार्यक्रम “(Action Plan)” निश्चित करण्यात आला आहे. सदर 


कार्यक्रमाची महाराष्ट्र राज्यात अमंलबजावणी करण्यासाठी संपूर्ण निधी केंद्र शासनामार्फत देण्यात येणार 
असून लेखन साहित्य खरेदी, प्रशिक्षणभत्ता, इंधन-वंगण, आकस्मिक खर्च इत्यादी साठी रुपये 


४८,७०,२७,६७०/- (रुपये अठ्ठेचाळीस कोटी सत्तर लक्ष सत्तावीस हजार Wel सत्तर फक्त) इतका खर्च 


अंदाजित केला आहे. त्याकरीता प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्याचा प्रश्‍न शासनाचे 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय HAH: एमआयएस-०९१५/प्र.क्र.७०७/विदेशी-१ 


शासन निर्णय :- 
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावत करणे या कामांतर्गत लेखन साहित्य खरेदी, प्रशिक्षण भत्ता 


देणे, इंधन-वंगण, आकस्मिक खर्च इत्यादी साठी कराव्या लागणाऱ्या अंदाजित रुपये ४८,७०,२७,६७०/- 


(रुपये अठ्ठेचाळीस कोटी सत्तर लक्ष सत्तावीस हजार सहाठी सत्तर फक्त) इतक्या खर्चापैकी तात्काळ करावा 


लागणारा खर्च भागविण्याकरिता रुपये १,००,००,०००/- (रुपये एक कोटी फक्त) इतका आकस्मिकता 


निधी अग्निमातून उपलब्ध झाला आहे. सदर निधीतून सोबत जोडलेल्या प्रपत्राप्रमाणे सर्व जिल्हाधिकारी 


यांना रक्‍कम वितरीत करण्यास याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर आकस्मिकता निधी अग्रिम वित्त विभाग, शासन ज्ञापन क्रमांक आकनि- 


२०१५/प्र.क्र.१६/अर्थसंकल्प ११, दिनांक ४ नोव्हेंबर, २०१५ अन्वये मंजूर करण्यात आली असून त्याचा 


संगणक संकेतांक क्रमांक ८००० ७१४४ असा आहे. या प्रित्यर्थचा खर्च संगणकीय अर्थसंकल्पिय निधी 


वितरण प्रणालीनुसार करण्यात यावा. 


३. आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे लक्ष महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी नियम क्र.६,८ आणि १२ 


कडे वेधण्यात येत आहे. तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक 
-- सीएनएफ १०८३/१४० / अर्थसंकल्प-३, दिनांक २६.०४.१९८३ आणि वित्त विभाग, शासन परिपत्रक 
क्रमांक १०८६/१५३/अर्थसंकल्प-३, दिनांक २८.०८.१९८६ च्या परिच्छेद २ (१) मध्ये दर्शविलेल्या 


सुचनांच्या संदर्भात खाळील बाबींचे अनुपालन करावे. 


अ) आकस्मिकता निधी अग्निमातून काढण्यात येणाऱ्या प्रत्येक रक्कमेच्या देयकावर वरच्या 


कोपऱ्यात आकस्मिकता निधी हा शब्द लिहावा. तसेच आकस्मिकता निधी मंजूर केलेल्या वित्त विभाग, 


शासन ज्ञापन क्रमांक : आकनि २०१५/१६/अर्थसंकल्प-११, दिनांक ०४ नोव्हेंबर, २०१५ अन्वये मंजूर असे 
प्रत्येक देयकावर “लाल शाईने” लिहावे. 


ब) आकस्मिकता निधीतून मंजूर केलेल्या रु.१,००,००,०००/- (रुपये एक कोटी फक्त) इतका 
अग्नीम दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०१५ पर्यंत पुर्णत: खर्च होईल याची सर्व जिल्हाधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. 
क) आकस्मिकता निधीतून मंजूर केलेल्या खर्चाचा हिशोब वेगळा ठेवून त्यासंबंधीचा प्रत्यक्ष खर्चाचा 


अहवाल १५ डिसेंबर, २०१५ पर्यंत शासनास (गृह विभाग आणि वित्त विभाग) तसेच महाळेखापाल यांना 
सादर करावा. 


ड) देयकासमवेत जोडण्यात येणाऱ्या संगणक स्किपमध्ये मुख्य लेखाशिर्ष / गौण शिर्ष / संकेतांक 


इत्यादी उल्लेख करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय HHH: एमआयएस-०९१५/प्र.क्र.७०७/विदेशी-१ 


४. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम गृह विभाग, मागणी क्रमांक -- बी-१ २०७०, इतर 


प्रशासनिक सेवा, (००), (००) ११८, नागरिकत्व अधिनियमांची अंमलबजावणी, (००) (०२) राष्ट्रीय 
लोकसंख्या नोंदवहीचे अद्ययावतीकरण करणे, (२०७० ०९०६) (योजनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्च 
करण्यात यावा. 


५. हाशासन निर्णयवित्तविभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४९५/१५/व्यय-७, दिनांक 29.90.2094 


नुसार मिळालेल्या मान्यतेने व वित्त विभाग, ज्ञापन क्रमांक आकनि २०१५/प्र.क्र.१६/अर्थसंकल्प ११, 
दिनांक ४ नाव्हेंबर, २०१५ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्य www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१५१११८१६२०५७८१२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येतआहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Suryakant K Nikam 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Deputy Secretary, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=Suryakant K Nikam 
Date: 2015.11.19 17:56:10 +05'30' 


Suryakant K Nikam 


(सु. कि. निकम) 
शासनाचे उप सचिव, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर (प्रत्येकी ३ प्रती) . 
२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) , महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर (प्रत्येकी ३ प्रती) . 
३. सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळून) 
४ 


सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, ५ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई-३२ 


५. अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
é 
8 


वित्त विभाग, (कार्यासन व्यय-७/व्यय-४/अर्थ-११), मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक - एमआयएस ०९ ili) दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०१५ चे सहपत्र 


प्रपत्र 
जिल्ह्याचे नाव बाबींचे वर्णन एकूण 
०१-वेतन । १३-कार्यालयीन । १६-प्रकाशने | १७-संगणक | २४- पेट्रोल, | ५०- इतर खर्च 
खर्च खर्च तेल व वंगण 
नंदुरबार १,४७,०००/- | २९,४०८/- २९,४००/- २९.४०. |. २९४००/- | 8,8oo/- | २,९४,०००/- 
धुळे १,४७,०००/- | २९,४००/- २९४० | २९४००- | 2¢,800/- | 28,800/-_|__2,88,000/- 
जळगांव १,४७,०००/- २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २,९४,०००/- 
बुलढाणा १,४७,०००/- ।  २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २,९४,०००/- 
अकोला १ ४५. |. २९,४००/- | २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- | २९,४००/- २,९४,०००/- 
वाशिम १,४७,०००/- २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २,९४,०००/- 
अमरावती १,४७,०००/- २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २,९४,०००/- 
वर्धा १,४७,०००/- | २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २९.४००/- | २९,४००/- | २,९४,०००/- 
नागपूर १,४७,०००/- २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २,९४,०००/- 
भंडारा १,४७,०००/-  २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २,९४,०००/- 
गींदिया १,४७,०००/- | २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २,९४,०००/- 
गडचिरोली १,४७,०००/- २९,४००/- २९,४००/- | २९,४००/-  २९,४००/- २९,४००/- २,९४,०००/- 
चंद्रपूर १,४७,०००/- २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २,९४,०००/- 
SETH “काय. 28,800/- |. 23,8e0/- T 2¢,g00/- | २९,४००/- | २९,४००/- २,९४,०००/- 
नांदेड १ ४५.०००/- | २९४००- | _२९,४००/- २९,४००/- | २९,४००/- a 2¢,g00/- | 2,8%,000/- | 
हिंगोली  १.४७,०००/- | 2¢,800/- ९ २९,४००/- २९४०2 | २९४००/- | २९,४००/-  २,९४,०००/- 
परभणी १९,४७,०००/- २९,४००/-__| २९,४००/- २९,४००/-_ i २९,४००/- २९,४००/-_ | २,९४,०००/- 
जालना १,४७,०००/- | २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- | २९,४००/- |. २९,४००/- २,९४,०००/- 
| औरंगाबाद _ | १,४७,०००/- २९,४००/-_ |__२९,४००/- २९,४००/- | २९,४००/-_ |_२९,४००/- | 3,88,000/- 
शे 


"लवक 


अ.क्र. | जिल्ह्याचे नाव बाबींचे वर्णन it 
०१-वेतन | १३-कार्यालयीन | १६-प्रकाशने | १७-संगणक | २४- पेट्रोल, | ५०- इतर खर्च 
खर्च तेल व वंगण 

१,४७,०००/- २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २,९४,०००/- 
१,४८,०००/- । २९,६००/- २९,६००/- २९,६००/- |  २९,६००/- | २९,६००/- | २,९६,०००/- 
पालघर १,४७,०००/- | २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- | २९,४००/- । २,९४,०००/- 
| रायगड १,४७,०००/- | २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- । २९,४००/- | २,९४,०००/- 
१ स्वा २९,६००/- | २९,६००/- | २९,६००/- | २९,६००/- | २,९६,०००/- 
अहमदनगर | १,४७,०००/- | २९,४००/- २९,४००/- | २९,४०८/- २९,४००/- | २९,४००/- | २,९४,०००/- 
बीड १,४७,०००/- २९,४००/- २९,४००/- २९, ४००/- २९,४००/- २९,४००/- २,९४,०००/- 
लातूर १,४७,०००/- | २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- | २९,४००/- | २,९४,०००/- 
उस्मानाबाद | १,४७,०००/- | २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- | २९,४००/- २,९४,०००/- 
सोलापूर १,४७,०००/- | २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- । २९,४००/- २,९४,०००/- 
| सातारा १,४७,०००/- | २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- | २९,४००/- | २९,४००/- | २,९४,०००/- 
१,४७,०००/- | २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- | २९,४००/- | २९,४००/- | २,९४,०००/- 
१,४७,०००/- | २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- २९,४००/- | २९,४००/- २,९४,०००/- 
१,४७,०००/- | २९,४०८/- २९,४००/- । २९,४००/- | २९,४००/- २,९४,०००/- 
१,४७,०००/- | २९,४००/- | २९,४००/- २९,४००/- | २९,४००/- २९,४००/- २,९४,०००/- 

40,00,000/- 30,00,000/ - 90,00,000/- | 30,00,000/- 30,00,000/ - 20,00,000/- ९,००,००,०००/- 

a 


ois oie 2k os 2k ok ok OK ok 


